श्री सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास प्रभादेवी, 
मुंबई या न्यासावरील रोजंदारी पध्दतीने कार्यरत 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा " एक विशेष बाब " 
म्हणून नियमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एसव्हीटी- १११९/६३२/प्र.क्र.१२९/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:१)विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.एसव्हीटी२००२/५५५/प्रक्र१२१ /का.सोळा,दि.४.८.२००८ 
२)विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.एसव्हीटी२०१४/११६/प्र क्रर६/का.सोळा,दि.२५.६.२०१८ 
३)अध्यक्ष, श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक सिविगंम/ 
३७२/२०१९, दि.२०/०७/२०१९ 
४)श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक सिविगंम/६४९/२०१९, 
दि.०५/०९/२०१९ 
प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन क्र.१, दि.४.०८.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्रीसिध्दिविनायक गणपती 
मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई या न्यासाच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.त्यानंतर 
आतापर्यंतच्या मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव 
तसेच हे मंदिर अतिरेक्यांचे लक्ष असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मंदिराची सुरक्षा व्यवस्था 
अधिक चोख ठेवण्याकरीता तसेच मंदिरात येणाऱ्या भक्तांना मुलभूत सुविधा व्यवस्थितपणे उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी, न्यासाने केलेल्या मागणीनुसार संदर्भाधिन क्रमांक (२) दिनांक २५ जून २०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १३३ पदांच्या अतिरिक्‍त आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली आहे. 
अध्यक्ष, श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन क्र.३ , 
दिनांक २०/७/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये न्यासाच्या सेवेत गेळी ३ ते १५ वर्षापासून रोजंदारी पध्दतीने 
कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा " एक विशेष बाब " म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती 
केली आहे. कर्मचा-यांनी रोजंदारी पध्दतीने न्यासाची Hoc सेवा तसेच अध्यक्ष, श्रीसिध्दिविनायक 
गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांनी केलेली विनंती विचारात घेता श्री श्रीसिध्दिविनायक 
गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई येथे कार्यरत असलेल्या १२९ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 
नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी , मुंबई या न्यासावरील रोजंदारीवर मागील 
अनेक वर्षापासून नियुक्‍त केलेले कर्मचारी व अद्यापही न्यासाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या 
कर्मचा-यांना या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदावर व वेतनश्रेणीवर 
त्यांच्या सेवा नियमित करण्यास या शासन निर्णयान्वये " एक विशेष बाब " म्हणून मान्यता देण्यात येत 
असून पूर्व उदाहरण म्हणून हा शासन निर्णय विचारात घेतला जाणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसव्हीटी- १११९/६३२/प्र.क्र.१२९/का.१६ 


सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतरच्या दिनांकापासून असलेली रिक्‍त पदे अथवा 
भविष्यात रिक्‍त होणारी पदे ही सेवाप्रवेश नियमाच्या अनुषंगाने विहित मार्गानेच भरण्यात यावी. 

या कर्मचाऱ्यांच्या प्रथम नियुक्तीचा दिनांक हा या शासन निर्णयाचा दिनांक राहिल. या 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वेतनश्रेणीच्या प्रथम टप्प्यात निश्चित करण्यात यावे. 
तसेच यापुढील सर्व नियुक्‍ती व पदोन्नती या कटाक्षाने सेवाप्रवेश नियमाच्या अनुषंगाने करण्यात 
येतील. 

या कर्मचाऱ्यांना एक वर्षाचा परिविक्षाधिन कालावधी लागू राहिल. परिविक्षाधिन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण झाल्यानंतरच या कर्मचाऱ्यांना नियमित नियुक्‍ती देता येईल. परिविक्षाधिन 
कालावधी पुढीळ एक वर्षापर्यंत वाढविण्याचा अधिकार कार्यकारी अधिकारी यांच्या सल्याने 
समितीला राहिल. 

सदर शासन निर्णय श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) , अधिनियम 
१९८० या अधिनियमातील कलम १२(२) व कलम १४(२) मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


या बाबींवर होणारा खर्च विश्वस्तव्यवस्थेच्या व्यवस्थापन निधितून करण्यात यावा. तसेच 
अधिनियमातील कलम १९(२) मधील तरतुदीन्वये घाळून दिलेल्या मर्यादेतच खर्च राहिल याची 
दक्षता कार्यकारी अधिकारी श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी , मुंबई यांनी घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०९१८१२२१४३५०१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Salunke Sunita Parag 
Date: 2019.09.18 12:28:38 +05'30' 


(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग 


प्रति: १. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. कार्यकारी अधिकारी, श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी , मुंबई 
४. निवड नस्ती(कार्यासन १६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसव्हीटी- १११९/६३२/प्र.क्र.१२९/का.१६ 


area निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक एसव्हीटी १११९/६३२/प्र.क्र. १२९/कार्यासन १६, 


दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१९ मधील 
परिशिष्ट "अ 
अ.क्र संवर्ग कर्मचाऱ्याचे नाव वेतनश्रेणी (सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार (रुपये) 

[१ | पुजारी श्री.मुकुंद प्रभाकर आचार्य रु.५२००-२०२००--ग्रे.पे.रु.१९०० 
२ पुजारी श्री.धनंजय मधुकर देशपांडे रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
३ । पुजारी श्री.संदीप TST दामले रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
8 पुजारी श्री.विक्रांत विजय काणे रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
५ | gor श्री.मनोज राजाराम पंडीत रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
६ पुजारी ST RATS भास्कर देवस्थळी रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
७ पुजारी श्री.अशोक विजय ओळकर रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 

पुजारी श्री.सिध्देशा अरविंद मावळंणकर रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
९ । पुजारी श्री.पराग आनंद जोशी रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
ध्व पुजारी श्री.जयेड जयराम Vea रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
faq| पुजारी श्री.क्र्षीकेड विद्याधर मुंडले रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
१२ । पुजारी श्री.ओंकार प्रसाद देसाई रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
१३ | पुजारी श्री.अक्षय उदय केळकर रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
१४ । सर्वसामान्य कामगार | श्री.प्रदीप किसन धाडवे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१५ | सर्वसामान्य कामगार | श्री.गजानन नारायण साटेलकर रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
१६ | सर्वसामान्य कामगार | श्री.निळेश शरद म्हात्रे रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
१७ । सर्वसामान्य कामगार | श्री.जितेंद्र अनंत शिरवडकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१८ | सर्वसामान्य कामगार | श्री.श्रीकांत पुनाजी खापणे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१९ | सर्वसामान्य कामगार | श्री.प्रवीण एकनाथ मुरूडकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
२० । सर्वसामान्य कामगार | श्री.उल्हास गोपाळ परब रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
२१ । सर्वसामान्य कामगार | श्री.संतोषकुमार नारायण नवार रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
२२ | सर्वसामान्य कामगार | श्री.गुरूदत्त महादेव राणे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
२३ «| सर्वसामान्य कामगार | ser अर्जुन गवस रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
२४ | सर्वसामान्य कामगार | श्री.अनिल नारायण परब रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
२५ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. ज्ञानेश्वर काशिराम राणे रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
२६ । सर्वसामान्य कामगार | श्री.पद्माकर मंगेश आडारकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
२७ सर्वसामान्य कामगार | श्री.अभय शिवराम मुरकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
२८ «| सर्वसामान्य कामगार | श्री.महेश ब्रम्हदेव आडिवरेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
।२९ | सर्वसामान्य कामगार | श्री.गिरीश गोंविद महाडेश्वर | रु.४४४०-७४४०-ब्रे.पे.रु.१३०० | सर्वसामान्य कामगार | श्री.गिरीडा गोंविद महाडेश्वर रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
३० | सर्वसामान्य कामगार | श्री.संतोष लक्ष्मण नेमन रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसव्हीटी- १११९/६३२/प्र.क्र.१२९/का.१६ 


३१  । सर्वसामान्य कामगार | श्री.कृष्णदेव विष्णू थोरवे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
३२ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. आशिष मधुकर सुर्व रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
३३ । सर्वसामान्य कामगार श्री. स्नेहल प्रभाकर तावडे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
३४ | सर्वसामान्य कामगार | श्री. WAAR अनंत गुरव रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
३५ सर्वसामान्य कामगार | श्री. साईनाथ महेश चेदवणकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
३६ ।सर्वसामान्य कामगार | श्री. चंद्रकांत शिवा परब रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
३७ । सर्वसामान्य कामगार J श्री. जिग्नेश प्रतापभाई राठोड रु.४४४०-७४४०-ँग्रे.पे.रु.१३०० 
३८ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. विकास सिताराम शिदे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
३९ । सर्वसामान्य कामगार | श्री.बाबासाहेब कोरे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४० । सर्वसामान्य कामगार श्री. कृष्णा लाडू सावंत रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४१ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. श्रीधर शिवाजी साळवी रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४२ । सर्वसामान्य कामगार श्री. निर्भय शिवराम मुरकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४३ सर्वसामान्य कामगार श्री. अल्केश सुधाकर नारकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४४ ।सर्वसामान्य कामगार | श्री. संतोष नाऊ खरात रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४५ ।सर्वसामान्य कामगार | श्री. RST Bard रामाणे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४६ | सर्वसामान्य कामगार | श्री. महेंद्र बाळाराम भाईजे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४७ । सर्वसामान्य कामगार श्री. सिध्देश चंद्रशेखर बिर्ज रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४८ | सर्वसामान्य कामगार श्री. प्रविण प्रकाह कुवळेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
४९ | सर्वसामान्य कामगार श्री. रूपेश हरिश्चंद्र करंबळे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
Go | सर्वसामान्य कामगार | श्री. साईप्रसाद अविनाश मयेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५१ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. पवन राजेंद्र लावंडे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५२ सर्वसामान्य कामगार | श्री. दिलीप दत्ताराम शेटये रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५३ | सर्वसामान्य कामगार | श्री. विश्वनाथ दत्ताराम म्हापसेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५४  । सर्वसामान्य कामगार | श्री. सत्यवान जगन्नाथ चौकेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५५ ।सर्वसामान्य कामगार | श्री. केशव शांताराम सावंत रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५६ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. संदिप तात्याराम नारायणे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५७ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. राकेश रामशिरोमणी सरोज रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५८ । सर्वसामान्य कामगार श्री. राजेश मनोहर SICH रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
५९ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. प्रशांत विनायक निरूळकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६० । सर्वसामान्य कामगार | श्री. THs रमेश ठाकूर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६१ | सर्वसामान्य कामगार | श्री. नितीन महादेव रोकडे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६२ सर्वसामान्य कामगार | श्री. अरविद अनंत काडगे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६३ सर्वसामान्य कामगार | श्री. सुबोध मोरेश्वर मोहिते रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६४ । सर्वसामान्य कामगार | श्री. हितेश मधूकर पाटील रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६५ सर्वसामान्य कामगार | श्री. प्रजय प्रेमनाथ म्हात्रे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसव्हीटी- १११९/६३२/प्र.क्र.१२९/का.१६ 


६६ । सर्वसामान्य कामगार | श्री.सुनिल पुनाजी खापणे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६७ | महिला कामगार श्रीमती.विश्ाखा विश्वनाथ चव्हाण रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६८ | महिला कामगार श्रीम. मिताली महेंद्र जाधव रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
६९ | महिला कामगार श्रीम. सुनिता गौतम कांबळे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७० | महिला कामगार श्रीम. प्रिया प्रशांत आंबोळकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७१ | महिला कामगार श्रीमती. निलिमा प्रसाद दाते रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७२ ।महिला कामगार श्रीमती. लता कृष्णा गव्हाणे रु.४४४०-७४४०-.ग्रे.पे.रु.१३०० 
७३ ।महिला कामगार श्रीमती. तर्पणा जयंत घरत रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७४ ।महिला कामगार श्रीमती. पुजा प्रकाश चोरगे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७५ | पहारेकरी श्री.चंद्रकांत महादेव नागवेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७६ | पहारेकरी श्री.दत्तात्रय काशिराम तावडे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७७ । पहारेकरी श्रीमती. अनिता सुधीर कोटकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७८ | पहारेकरी श्रीमती. अपर्णा अविनाश रोकडे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
७९ | पहारेकरी श्री.गोपाळ रामचंद्र वाडकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८० | पहारेकरी श्री.मनोहर हरबाराव पालांडे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८१ | पहारेकरी sf fea महादेव दळवी रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८२ | पहारेकरी श्री.मकरंद सोमा सांरग रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८३ | पहारेकरी सौ. राजश्री राजन शिरधनकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८४ | पहारेकरी श्री.अंकुड रामभाऊ नलावडे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८५ | पहारेकरी श्री.महेंद्र अनंत हळदणकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८६ | पहारेकरी श्री.अतुल प्रभाकर म्हात्रे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८७ | पहारेकरी श्री.जितेंद्र रामचंद्र पवार रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
८८ | पहारेकरी श्री.रोहित वसंत खाके रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
८९ | पहारेकरी सौ. गौरी महेश धयाळकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९० | पहारेकरी श्री.आदेश भगवान नागवेकर रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
९१ । पहारेकरी श्री.गजानन अप्पासाहेब हिप्परकर रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
९२ | पहारेकरी श्रीम. पुर्वा प्रशांत जाधव रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९३ | पहारेकरी श्री.महेंद्र श्रीधर पेडणेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९४ | पहारेकरी श्री.विजय विनायक बेंद्रे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९५ | पहारेकरी श्रीम. संगीता सुभाष मरगजे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९६ | पहारेकरी श्री.प्रवीण वसंत पवार रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९७ । पहारेकरी श्री.बाबुराव पांडुरंग तांबुटकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९८ | पहारेकरी श्रीम. पुनम मंगेश वऱ्हाडी रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
९९ | पहारेकरी श्री.सचिन मोहन कीर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
| 400 oo | पहारेकरी श्री.राहुल बाबुराव मिसाळ रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसव्हीटी- १११९/६३२/प्र.क्र.१२९/का.१६ 


१०१ | ०१ | पहारेकरी श्री.सचिन विजय सांगळे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०२ | पहारेकरी श्री.संदिप धोंडू घाणेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०३ | पहारेकरी ht Psat TAHA पुलेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०४ | पहारेकरी श्री.निलेश बबन गुरव रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०५ । पहारेकरी श्री.नवनाथ यडावंत साखरपेकर रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०६ | पहारेकरी श्री.प्रकाश भास्कर जाधव रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०७ । पहारेकरी श्री.शिल्पेशा बाबाजी पवार रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०८ | पहारेकरी श्री.सचिन विलास बांदिवडेकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१०९ | पहारेकरी श्रीम. रेणुका सचिन किजबिले रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
११० १० | पहारेकरी श्री.प्रशांत चिंतामण जाधव रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
१११ | पहारेकरी श्रीम. सरिता महेश पाटील रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
११२ | पहारेकरी श्री.सुयोग संजय जाधव रु.४४४०-७४४०-ँग्रे.पे.रु.१३०० 
११३ | पहारेकरी श्री.प्रमोद पांडुरंग मालप रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
११४ | पहारेकरी श्री.प्रशांत रामचंद्र सातकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
११५ | सफाई कामगार श्री. समीर राजेंद्र शिवलकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
११६ | सफाई कामगार श्री. श्रीराम पांडूरंग आगरे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
११७ | सफाई कामगार श्री. अमित गोपाळ सावंत रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
११८ । सफाई कामगार श्री. अभिषेक बाळकृष्ण मळीक रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
११९ | सफाई कामगार श्रीमती. शोभा जनार्दन महाडिक रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२० | सफाई कामगार श्रीमती. ललिता लक्ष्मण तांडेल रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२१ | सफाई कामगार श्री. सुनिल हरिडचंद्र पाटील रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२२ | सफाई कामगार श्रीमती. कमल ज्ञानोबा येनपुरे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२३ | सफाई कामगार श्रीमती. अनुसया वसंत मोरे रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२४ | सफाई कामगार श्रीमती. छाया पिलाजी वाळणकर रु.४४४०-७४४०--ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२५ | सफाई कामगार श्री. श्रवण तुकाराम दिनकर रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२६ | सफाई कामगार श्री. निलेश बाळकृष्ण सावंत रु.४४४०-७४४०-ग्रे.पे.रु.१३०० 
१२७ | वीजतंत्री श्री. प्रशांत विनायक रूपये रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
१२८ | वीजतंत्री श्री. सुभाष लवू गावडे रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 
१२९ | वीजतंत्री श्री. जयवंत रामचंद्र डिगे रु.५२००-२०२००-ग्रे.पे.रु.१९०० 


Digitally signed by Salunke Sunita Parag 
Date: 2019.09.18 12:28:58 +05'30' 


(सु. प. साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


